वाचा : 


प्रशासकीय मान्यता 
सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात राज्य 
योजनांतर्गत AR होणाऱ्या अनुदानातून 
संस्थेकरिता यंत्र खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१९/प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : ०५ मार्च, २०१९ 
१) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग,क्रमांक जीसीबी-२०१८/प्र.क्र.२९०/, 
दिनांक १४.०९.२०१८. 
२) शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस-२०१४/प्र.क्र. ८२/ 
भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७. 
४) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक ०७.०३.२०१८ 
५) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१/२०१९/कोषा.प्रश्ञा-५, 
दिनांक ३१.०१.२०१९ 
६) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं/यंसाख/ 
शावैमवसरुबारामती/राज्य योजनांतर्गत/म/७०१/२०१९ दि. १४.०१.२०१९ 
७) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं/यंसाख/ 
शावैमवसरुबारामती/राज्य योजनांतर्गत/म/७८०/२०१९, दि.१५.०१.२०१९ 


शासन निर्णय :- 


संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णय, दिनांक १४.०९.२०१८ अन्वये शासकीय वैद्यकीय 


महाविद्यालय, बारामती या संस्थेस शरीररचनाशास्त्र (ऑनाटॉमी), शरिरक्रियाशास्त्र(फिझिओलॉजी) विभाग 


व जीवरसायनशास्त्र (बायोकेमिस्ट्री) विभाग या विभागांकरिता आवश्‍यक असलेली यंत्रसामुग्री खरेदी 


करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. सदर प्रशासकीय मान्यता अधिक्रमित करून खालील 


तक्‍यात नमूद विभागांकरिता आवश्‍यक असलेली रुपये २,३४,१९,४७३/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी चौतीस 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१९/प्रशा-१ 


लक्ष एकोणवीस हजार AR त्र्याहत्तर फक्त) इतक्या रकमेची यंत्रसामुग्री सोबत जोडलेल्या "परिशिष्ट 


अ, ब, व क" मधील तपशीलानुसार यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या 


अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


2 यंत्राचे नांव 1 परिशिष्ट 

क्र. मान्यतेची रक्‍कम 

१ | शरीररचनाशास्त्र (अऑनाटॉमी) विभाग ७०,०५,७७८ | परिशिष्ट-अ 

२ | शरीरक्रियाशास्त्र (फिझिओलॉजी) विभाग ८३,१२,५१०। परिशिष्ट-ब 

३ | जीवरसायनशास्त्र (बायोकेमिस्ट्री) विभाग ८१,०१,१८५ | परिशिष्ट- क 
एकूण २,३४, १९,४७३ 


१. निधीच्या माध्यमानुसार शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१/ 
२०१९/कोषा.प्रशा-५, दिनांक ३१.०१.२०१९ अन्वये आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस खरेदीच्या 
प्रस्तावांबाबत करावयाच्या कार्यवाहीबाबतचे निर्बंधांच्या अनुषंगाने वित्त विभागाची सहमती 
घेण्यात आलेली आहे. 


२. सदर वैद्यकीय महाविद्यालय नव्याने स्थापित होत आहे. सबब, सदर प्रशासकीय मान्यता 
संबंधित संस्थेस पदनिर्मितीच्या मंजूरीच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 


३. सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये नमूद 
केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


४. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे, तद॒अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत” निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ 
प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


५. सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक (वै.शि.) यांनी करावी. 


पृष्ठ १४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१९/प्रशा-१ 


६. सदर यंत्रसामुग्नीची विनिदिष्टे व्यापक, सर्वसमावेहाक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतीळल 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


७. प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 


८. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


९. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


qo. उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवऱ्यकतेनुसार सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


२. या प्रयोजनासाठी उपरोक्‍त तक्‍्यात नमूद केल्यानुसार येणारा यंत्रनिहाय खर्च सदर संस्थेस 


सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात राज्य योजनांतर्गत मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा 


व तो खालील लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,बारामती 
मागणी क्रमांक एस-१ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०५ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा राज्य योजनांतर्गत योजना 
(०२) (३९) - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे 
बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन 
(03) यंत्रसामुग्री (४२१० १६२९) 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


पृष्ठ १४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१९/प्रशा-१ 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 


१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 


नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये तसेच वित्त विभाग, अनौ. 


सं. क्र. ७२/व्यय-१३, दिनांक १६.०२.२०१९ अन्वये दिलेल्या सहमतीच्या अनुषंगाने हा शासन निर्णय 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201903051737110913 असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


सोबत : परिशिष्ट अ, ब, व क. 


Digitally signed by Arun M. Dahale 


DN: c=IN, o=Government Of 
[ U Nn Maharashtra, ou=Medical Education and 
: Drugs Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba5a 
h | 50897b7b2244d66593f50dd7 13da8386 
a ग a e 0912503, cn=Arun M. Dahale 
Date: 2019.03.05 18:21:22 +05'30' 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखाकार - १ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई. 

२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

४. उपसचिव (वैसेवा), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. कक्ष अधिकारी (व्यय-१३), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

८. निवडनस्ती (प्रहञा-१). 


पृष्ठ १४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१९/प्रशा-१ 


शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१९/प्रशा-१, 
दिनांक : ०५ मार्च, २०१९ सोबतचे परिशिष्ट अ 
शरीररचनाशास्त्र (अऑनाटॉमी) विभागाकरिताची यंत्रसामुग्री 


= प्रत्येकी | एकूण किंमत | प्रशासकीय 
= यंत्राचे नांव नग | किंमत (रुपये) मान्यतेची 
; (रुपये) रक्‍कम 

(0 | जनरल 

ण १ टेबल विथ मार्बल ऑर स्टेनलेस । १२ २९,५०० ३,५४,००० ३,५४,००० 
स्टील टॉप्स साईझ ६” २” ३”' 

२ | मार्बल टेबल - स्टेनलेस स्टील टॉप | ४ ११,८०० ४७,२०० ४७,२०० 
हाफ स्टॅण्डर्ड साईज 

3. | ड्रिल मशीन बॅटरी ऑपरेटेड २ ५,९०० ११,८०० ११,८०० 

४ ।मेटल हण्डसा ३ ७०८ २,१२४ २,१२४ 

& बन्डसां q 2,3§,000 2,3§,000 2,3§,000 

६ | ब्रेन नाईफ 2 १,१८० २,३६० २,३६० 

9 मोर्चुरी कुलर १ ५,९०,००० ५,९०,००० ५,९०,००० 

८ | स्टोरेज टँक २ | १,१४,६०७.५| 228,294] २,२९,२१५ 

९ | प्लास्टिक टॅन्क २ २३,६०० ४७,२०० ४७,२०० 

| 9 मल्टिमिडीया प्रोजेक्टर 9 | ५९,००० ५९,००० ५९,००० 

११ ट्राली टेबल (स्टील) २ १८,८८० ३७,७६० ३७,७६० 

१२ | मूवी क॑मेरा प्रोजेक्ठान स्क्रोन | 9 | 3,48,000 3,48,000 3,48,000 

१३ | काम्पुटर नेट HARM ses fafSat | २ ५७,२३० १,१४,४६० १,१४,४६० 
सीडी 

१४ | एक्स-रे व्ह्युविग लांबी ३ १८,८८० ५६,६४० ५६,६४० 

१५ jared, Se  मॉडेलस शि २,६५,५०० २,६५,५०० २,६५,५०० 
स्लाईड्स ई. (६०चार्ट--५०मॉडल्स-- 
१२०स्लाईड) १संच 

१६ | केडवरीक विच्छेदनासाठी डिसेक्टींग | १,०४४.३ १०,४४३ १०,४४३ 
इन्स्ट्रमेन्ट 

१७ मिट कटिंग ais थिन बॉडी १ | १,१८,००० १,१८,००० १,१८,००० 
सेक्ठान 

१८ | एम्बालबींग मशीन 9 | १,०६,२०० १,०६,२०० १,०६,२०० 

बी) | हिस्टोलॉजी प्रयोगशाळा 

१९ | मायक्रोस्कोप मोनोकुलर Yo 49,900] ¢,¢4,000] ८,८५,००० 


पृष्ठ १४ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१९/प्रशा-१ 


हर प्रत्येकी | एकूण किंमत | प्रशासकीय 
जन यंत्राचे नांव नग । किंमत (रुपये) मान्यतेची 
र (रुपये) रक्‍कम 
२० | Sea मायक्रोस्कॉप ३ ५,९०० १७,७०० १७,७०० 
२१ | मायक्रोटोम रोटरी | 9 | ५,३६,९०० ५,३६,९०० ५,३६,९०० 
२२ | मायक्रोटोम स्लेज, लार्ज, कटिंग १ १,०६,२०० १,०६,२०० १,०६,२०० 
२३ | कॅबिनेट फॉर स्लाईड्स (१०००) ¥ १७,७०० ७०,८०० ७०,८०० 
२४ | इनक्युबेटर्स १ ५७,७६१ ५७,७६१ ५७,७६१ 
२५ | पॅराफोन इम्बेडींग बाथ | 9 | २६,५५० २६,५५० २६,५५० 
२६ | प्लंटनींग विभागसाठी हॉट प्लेट १ ७,६७० ७,६७० ७,६७० 
२७ । हॉट एअर ओव्हन ४५ ओ.सी. i तै. २५,९६० २५,९६० २५,९६० 
२८ । रेफ्रीजेरेटर्स (मिनिमम १६५ force) १ २०,०६० २०,०६० २०,०६० 
२९ | मार्किंग पेन्सील २५ २९५ ७,३७५ ७,३७५ 
सी) | म्युझियम 
30 अर्टीकुलेटेड स्केलिटन सेट षु २,९५,००० १४,७५,००० १४,७५,००० 
३१ | बोन्स (डिस आर्टीक्युलेटड) सेट्स १५ 22,400 | ४,४२,५०० ४,४२,५०० 
३२ | स्टील रॅक्स (स्टेनलेस स्टील) २० १७,७००।॥ ३,५४,००० 3,4¥,000 
33 ल॑पटाप | 9 | 89,200 89,200 ४७,२०० 
३४ | डेस्कटाप काम्पुटर विथ प्रिंटर २ ५३,१०० १,०६,२०० १,०६,२०० 
34 फोटोकांपीर अन्ड स्कॅनर 9 | 4,199,000 4,(99,000 १,७७,००० 
एकूण ७०,०५,७७८ | ७०,०५,७७८ 


पृष्ठ १४ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१९/प्रशा-१ 


शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१९/प्रशा-१, 
दिनांक : ०५ मार्च, २०१९ सोबतचे परिशिष्ट ब 
शरीरक्रियाशास्त्र(फिझिओलॉजी) विभागाकरिताची यंत्रसामुग्री 


ह प्रत्येकी । एकूण किंमत । प्रशासकीय 
= यंत्राचे नांव नग | किंमत (रुपये) मान्यतेची 
१ (रुपये) रक्‍कम 

a शेरिगटॉन स्टारलिंग किमोग्राफ २ १७,७०० ३५,४०० ३५,४०० 

(इलेक्ट्रिक ) 
२ । मायोग्राफ स्टॅन्ड २ १,१८० २,३६० २,३६० 
३ | इनडक्टोरिम २ ११,८०० २३,६०० २३,६०० 
४ ।सिम्पलको २ १,१८० २,३६० २,३६० 
५ | शोर्ट waged को Q 9,920 २,३६० २,३६० 

पोह्ल्स काम्मुटेटर 2 १,१८० २,३६० २,३६० 
७ । व्हायब्रेटिंग इंटप्रीटर २ ५,९०० ११,८०० ११,८०० 
८ ।मसलश्रू २ ३,५४० ७,०८० ७,०८० 
९ | मसल लिवर २ ५९० १,१८० १,१८० 
| १० | मसल्स ग्रीप ऑफ फिमर क्लाम्प २ १,१८० २,३६० २,३६० 
११ | हूक अन्ड वेट सेट २ ५९० १,१८० १,१८० 
१२ | हार्ट लिव्हर २ ५९० १,१८० १,१८० 
१३ | फ्रोग बोर्ड कॉर्कलिन्डविथबोन्स हेड | २ १,७७० ३,५४० ३,५४० 
१४ | इनॅमलट्रे २ १,१८० २,३६० २,३६० 
१५ । फ्रांग बोड कार्क लाइन्ड विथबोन्सहेड | २ १,७७० ३,५४० ३,५४० 
१६ | लो व्होल्टेज युनिट फॉर टॅपिंग 2 अँन्ड) २ ५,९०० ११,८०० ११,८०० 

४ वोल्ट्स फॉर स्टिम्युलेशन 
qo | इलेक्ट्रोमँग्नेटिक टाइम मार्कर २ २,३६० ४,७२० ४,७२० 
१८ | ट्युनिंग फोर्क टाइम मार्कर १००/सेक । २ ५९० १,१८० १,१८० 
१९ | इलेक्ट्रोड॒स २ ५९० १,१८० १,१८० 
२० | एक्स IRA २ ५९० १,१८० १,१८० 
२१ | स्पीरीट लम्प्स २ ५९० १,१८० १,१८० 
२२ | मेरीज्स टेम्बोर २ १,७७० ३,५४० ३,५४० 
२३ | मायक्रोस्कोप आईल Saat ५८ २३,६०० | १३,६८,८०० १३,६८,८०० 
२४ | डेमानस्ट्रेरान आय पिस 3 १,१८० ३,५४० ३,५४० 
२५ | डबल डेमाॉनस्ट्रेरन आय पिस ३ २,३६० ७,०८० ७,०८० 


पृष्ठ १४ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१९/प्रशा-१ 


नि प्रत्येकी । एकूण किंमत । प्रशासकीय 
= यंत्राचे नांव नग | किंमत (रुपये) मान्यतेची 
री (रुपये) रक्‍कम 
२६ | स्टेज इंक्यूबेटर १ २३,६०० २३,६०० २३,६०० 
२७ । वेस्टगर्नस fe स्टॅण्ड फॉर | २० १,१८० २३,६०० २३,६०० 
ई.एस.आर (विथ स्पेस पिपेट) 
२८ | विन्ट्रोब्स पिपेटी फॉर ई.एस.आर अँन्ड | २० १,१८० २३,६०० २३,६०० 
पी,व्ही.सी 
२९ | पेरीमिटर प्रीस्टली स्मिथ एस/एल hae २३,६०० २,३६,००० २,३६,००० 
पी.९८४ बी अँण्ड टी 
३० | हिमोग्लोबीनोमीटर साहिल्स ऑर हेली ५० २,३६० 9,9¢,000 १,१८,००० 
३१ | हिमोसायटोमीटर Yo २,३६० १,१८,००० 9,9¢2,000 
३२ | स्मिगममोनीमीटर (डिजीटल) Yo 3,५४० १,७(७,००० १,७७,००० 
३३ | स्टेथोस्कोप ५० ८२६ ४१,३०० ४१,३०० 
३४ । स्टेथोस्कोप उेमान्ट्रेरन मल्टी इअर | २ १,७७० ३,५४० ३,५४० 
विथ पिसेस 
३५ | पॉलीग्राफस पोलराईट ८ चॅनल ca 420,000 480,000 420,000 
३६ | विनस प्रेशर अँप्रेटस १ १,१८,००० १,१८,००० १,१८,००० 
30 | स्पायरोमीटर आडिनरी १५ १४,१६० २,१२,४०० २,१२,४०० 
३८ | गॅस अँनलीसीस अप्रेटस (हेल्डन। १ १,१८,००० १,१८,००० १,१८,००० 
स्टुडन्ट टाईप) 
३९ । व्हॅन स्लेकेस अँप्रेटस मोनोमेट्रीक 9 34,800 34,800 ३५,४०० 
so । गॅस aes अँटोमॅटीक शि ६,४९,००० ६,४९,००० ६,४९,००० 
सीओ२,ओर२,एन२ 
४१ | डग्लस बँग कम्पलिट १ ९,४४० ९,४४० ९,४४० 
४२ | ब्यासेल मेट्याबोळीझम आपऱ्याट्स १ ५९,००० ५९,००० ५९,००० 
४३ | मोसोस्स इरगोग्राफ ८ १७,७०० १,४१,६०० १,४१,६०० 
४४ | astro थरमोमिटर (ARR बेस्ड | Yo २३६ ९,४४० ९,४४० 
इन्स्ट्रमेन्टस टु बीरिप्लेस्डविथ सुटेबल 
अल्टरनेटीव्ह) 
४५ | काम्पास एस्थेसिओमिटर २० २,३६० ४७,२०० ४७,२०० 
58६ थेरमो-एस्थेसिओमिटर २० २३६० ४७,२०० ४७,२०० 
४७ | अल्गोमिटर १५ ९,४४० १,४१,६०० १,४१,६०० 
४८ | अँप्रेटस फॉर पॅसीव्ह मोव्हमेन्ट १ २९,५०० २९,५०० २९,५०० 
४९ | नी हॅमर ३० २३६ ७,०८० ७,०८० 


पृष्ठ १४ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१९/प्रशा-१ 


नि प्रत्येकी । एकूण किंमत । प्रशासकीय 
= यंत्राचे नांव नग | किंमत (रुपये) मान्यतेची 
ग (रुपये) रक्‍कम 
yo | स्थेथोग्राफ १५ २,३६० ३५,४०० ३५,४०० 
५१ | बायसिकल इरगोमिटर १ ९४,४०० ९४,४०० ९४,४०० 
५२ | ओल्फेक्टोमिटर १ २९,५०० २९,५०० २९,५०० 
५३ | आष्थोल्मोस्कोप ca १७,७०० १७,७०० १७,७०० 
५४ | स्कौम्याटिक आय १ १,१८० १,१८० १,१८० 
५५ | फाकोस्कोप १ ३५,४०० ३५,४०० ३५,४०० 
५६ | पेरीमिटर विथ चार्टस (लिस्टर) २ २१,२४० ४२,४८० ४२,४८० 
५७ | Sed UST ग्रीन कलर परसेप्ठान a १७,७०० १७,७०० १७,७०० 
५८ | मॅडॉक्सरॉड १ ३,५४० ३,५४० ३,५४० 
५९ | न्यूटन्स्‌ कलर व्हील १ २,९५० २,९५० २,९५० 
६० | टर्निंग फॉर्क टू टेस्ट हियेरिंग ३२ - | १५ १,७७० २६,५५० २६,५५० 
१०००० सीपीएस (सेटस्‌ १००, 
२५६,५१२ हर्टजो 
६१ | डायनोमीटर १ ३५,४०० ३५,४०० ३५,४०० 
६२ | ऑओटोरिनोल्यारीगोस्कोप १ ९,४४० ९,४४० ९,४४० 
६३ | स्टरलाझर इलेक्ट्रीकल १८" १ ९,४४० ९,४४० ९,४४० 
६४ | इन्स्ट्रमेन्ट ट्रांली Ea १७,७०० १७,७०० १७,७०० 
६५ | स्टॉप वाच १५ १,१८० १७,७०० १७,७०० 
६६ | मल्टीचॅनेल फिझीओग्राफ ३ चॅनेल विथ 2 २,९५,००० ५,९०,००० ५,९०,००० 
अँक्सेसरीज 
६७ स्टुडन्ट चॅनेल फीझीओग्राफ q & 2,3§,000 १४,१६,००० १४,१६,००० 
चॅनेल्सविथ अँक्सेसरीज 
६८ | सेन्ट्रीफयुज हाय स्पीड विथ णि ३५,४०० ३५,४०० ३५,४०० 
टेक्नोमीटर 
६९ | फोटोइलेक्ट्रीक कलरीमीटर १ २३६०० २३६०० २३६०० 
७9० इलेक्ट्रीक पीएच मीटर १ १७,७०० 49,900 १७,७०० 
७१ | रेफ्रोजरेटर १ १७,७०० 49,900 १७,७०० 
७२ | ऑक्सीजन सिलेडर विथ ट्रॉली १ १४,१६० १४,१६० १४,१६० 
03 | कार्बनडायऑक्साईड सिलेंडर विथ णि १४,१६० १४,१६० १४,१६० 
ट्रॉली 
७४ | इलेक्ट्रानिक स्टिम्युलेटर १ ११,८०० ११,८०० ११,८०० 


पृष्ठ १४ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१९/प्रशा-१ 


नि प्रत्येकी । एकूण किंमत । प्रशासकीय 
= यंत्राचे नांव नग | किंमत (रुपये) मान्यतेची 
ी (रुपये) रक्‍कम 

७५ | वाटर डिस्टीलेशन स्टील १ २३,६०० २३,६०० २३,६०० 
७६ | ग्लास वाटर डिस्टीलेशन १ ४७,२०० ४७,२०० ४७,२०० 
७७ | व्हॉल्टेज स्टबिलायझर १ ११,८०० ११,८०० ११,८०० 
७८ | थर्मोमीटर्स, बॅलन्सस, | १ १,७७,००० १,७७,००० १,७७,००० 

मायक्रोस्लाईडस्‌ अँन्ड ग्लासवार | संच 

(संच) 


डिजीटल थर्मोमीटर-५ 


ऐंनॉलॉटीकल बॅलन्स (Heh मेक) - 
१ 


मायक्रेस्लाईड ७५ एम एम-५ 


पिपेटस १ एमएल-५ 


पिपेटस २ एमएल-५ 


पिपेटस ५ एमएल-५ 


पिपेटस १० एमएल-५ 


बिकर्स १० ०एमएल-५ 


बिकर्स २५०एमएल-५ 


बिकर्स ५००एमएल-५ 


बिकर्स १०००एमएल-५ 


कोनिर्केल प्लॉस्क १०० एमएल-५ 


कोनिर्केल प्लॉस्क २५० एमएल-५ 


कोनिर्केल प्लॉस्क ५०० एमएल-५ 


कोनिर्केल प्लॉस्क १००० एमएल-५ 


कोनिर्केल प्लॉस्क २००० एमएल-५ 


टेस्ट टयूब (ग्लास) १०एमएल-५ 


टेस्ट टयूब (ग्लास) १५एमएल-५ 


टेस्ट टयूब (ग्लास) २०एमएल-५ 


wooly -युज टयुबस १५एमएल-५ 


welt -युज टयुबस (ग्रॅज्यरटेट)१५ 
एमएल-५ 


रिएजंट बॉटल्स १०० एमएल-५ (अंबर 
कलर AS व्हाईट कलर इंच) 


पृष्ठ १४ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१९/प्रशा-१ 


नि प्रत्येकी । एकूण किंमत । प्रशासकीय 
= यंत्राचे नांव नग किंमत (रुपये) मान्यतेची 
री (रुपये) रक्‍कम 

रिएजंट बॉटल्स २५० एमएल-५ 

रिएजंट बॉटल्स ५०० एमएल-५ 

ड्रापींग बॉटल्स १०० एमएल-५ 

मेजरींग सिलेंडर १००एमएल-५ 

मेजरींग सिलेंडर ५००एमएल-५ 
७९ | डिजिटल फ़िझिओग्राफ १ ३,५४,००० ३,५४,००० ३,५४,००० 
८० | मॉडेल्स अँन्ड चार्टर्स 
a | area १५ १,१८० १७,७०० १७,७०० 
बी ।माडेल्स १५ ८,८५० १,३२,७५० १,३२,७५० 
८१ | ईसीजी मशीन २ ५९,००० १,१८,००० १,१८,००० 
८२ | ल॑पटाप १ ३५,४०० ३५,४०० ३५,४०० 
८३ | डेस्टटाॉप विथ प्रिन्टर २ ५३,१०० १,०६,२०० १,०६,२०० 
८४ | फोटोकांपीअर अँन्ड स्कनर a २९,५०० २९,५०० २९,५०० 
८५ | मल्टिमिडीया प्रोजेक्टर विथ स्क्रीन २ १,१८,००० 2,3§,000 2,3§,000 

एकूण ८३,१२,५१० ८३,१२,५१० 


पृष्ठ १४ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१९/प्रशा-१ 


शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१९/प्रशा-१, 
दिनांक : ०५ मार्च, २०१९ सोबतचे परिशिष्ट क 
जीवरसायनशास्त्र (बायोकेमिस्ट्री) विभागाकरिताची यंत्रसामुग्री 


ल प्रत्येकी | एकूण किंमत | प्रश्ञासकीय 
भग यंत्राचे नांव नग । किंमत (रुपये) मान्यतेची 
| (रुपये) रक्‍कम 
१ ऑनालीटीक बॅलन्स अपटू २०० ग्रॅम २ २१,२१२ ४२,४२३ ४२,४२२ 
२ | युरिनोमीटर्स २० १,१८० २३,६०० २३,६०० 
३ | हॉट एअर ओव्हन २ २३,६०० ४७,२०० ४७,२०० 
४ | डिजिटल कॉलॉरिमीटर्स 4 २०,८८६ १,०४,४३० १,०४,४३० 
५ | स्टुडण्ट मायक्रोस्कोप 4 २०,८८६ १,०४,४२३० १,०४,४३० 
६ | ग्लुकोमीटर विथ स्ट्रिप्स 2 ४,१३० ८,२६० ८,२६० 
७ । थर्मोमीटर ०- २५० डिग्री 4 382.9 १,७४० १,७४० 
८ | सेमी आटोअनालायझर २ २,४३,६७० ४,८७,३४० ४,८७,३४० 
९ | बोईलिंग वाटर बाथ २ २२,१७२.२ ४४,३४४ ४४,३४४ 
गि कॉन्स्टन्ट CARA वॉटर बाथ ५ टू | ३५,९३१ ३५,९३१ ३५,९३१ 
८७डिग्री सेंटीग्रेड 
णि लंबोरंटोरी रेअजेंट रेफ्रिजेरटर्स २००।| २ २,७१,५१८ ५,४३,०३६ ५,४३,०३६ 
लिटर्स 
१२ | कम्पलळीट क्रोमोमटोग्राफिक युनिट फार 2 | २७,४५६.२४ ५४,९१२ ५४,९१२ 
पेपर अँन्ड टीएलसी 
१३ | क्लीनीकल सेंट्रीफयुज८ टयुब २ ३८,२९१ ७६,५८२ ७६,५८२ 
१४ | डिजीटल पीएच मीटर वाईड रेंज ५ १५,६६४.५ ७८,३२३ (92323 
१५ | फिक्स्ड वोल्युम पीपेट ०.१, 0.2, 0.4, | २५ ९४,४०० २३,६०,००० २३,६०,००० 
१ एमएल अँण्ड ०.०२ एमएल 
१६ | कम्पलीट इलेकट्रोफोरेसिस अँप्रेटरस | १ ५९१७७ ५९१७७ ५९१७७ 
विथ पॉवर सप्लाय 
१७ | डेन्सीटांमीटर विथ काम्पुटर Pe १४,७५,००० १४,७५,००० १४,७५,००० 
१८ | बॉटल डिस्पेन्सर्स १० १०,४४३ १,०४,४३० १,०४,४३० 
१९ | ग्लास डिस्टीलेशन अप्रेटस Pa | ६४,९०० ६४,९०० ६४,९०० 
२० । व्होर्टक्स Faq २ ११,२१० २२,४२० २२,४२० 
२१ | इनकुबटर ३७ डीग्री सेंटीग्रेड २ ४४,८४० ८९,६८० ८९,६८० 
२२ । व्हेरिएबल अण्ड फीक्सड व्हॉल्युम | ५ ११,८३५.४ ५९,१७७ ५९,१७७ 


मायक्रो अँटो पीपेट 


पृष्ठ १४ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१९/प्रशा-१ 


यंत्राचे नांव 


नग 


प्रत्येकी 
किंमत 
(रुपये) 


एकूण किंमत 
(रुपये) 


प्रशासकीय 
मान्यतेची 
रक्‍कम 


२२ 


ग्ळासवेअर (१संच) 


पिपेटस-१एमएल-(२नग) 


पिपेटस-२एमएल-(२नग) 


पिपेटस-५एमएल-(२५नग) 


पिपेटस-१०एमएल-(२५नग) 


बिकर्स-१०० एमएल-१२ नग 


बिकर्स-२५० एमएल-२५ नग 


बिकर्स-५०० एमएल-८ नग 


बिकर्स-१००० एमएल-२ नग 


कोनिकल प्लाक्स-१०० एमएल-८ नग 


कोनिकल प्लाक्स-२५० एमएल-२५ नग 


कोनिकल प्लाक्स-५०० एमएल-१२ नग 


कोनिकल प्लाक्स-१००० एमएल-४ नग 


कोनिकल प्लाक्स-२००० एमएल-२ नग 


टेस्ट टयूब (ग्लास) १० एमएल -५० नग 


टेस्ट टयूब (ग्लास) १५ एमएल -५० नग 


टेस्ट टयूब (ग्लास) २० एमएल -२५ नग 


सेन्ट्रीफूज टयूबस (ग्रॅज्यूऐटेड)-१५ 
एमएल-५० नग 


रिएजंट बॉटल्स- १०० एमएल (अम्बर 
कलर अँन्ड व्हाईट कलर इच)-१२ नग 


रिएजंट बॉटल्स- २५० एमएल-१२ नग 


रिएजंट बॉटल्स- ५०० एमएल-१२ नग 


ड्रॉपींग बॉटल्स १००एमएल-१२ नग 


मेजरींग सिलेंडर १००एमएल-नग ४ 


मेजरींग सिलेंडर ५०० एमएल-२नग 


मेजरींग सिलेंडर १००० एमएल-२नग 


१संच 


४,०७,१०० 


४,०७,१०० 


४,०७,१०० 


२४ 


फयुम Hugs 


ae) 


२,२९,७५६ 


२,२९,७५६ 


२,२९,७५६ 


२५ 


es 


डिजिटल एंनालळीटीकल बॅलन्स 


नों 


४८,७२४ 


४८,७२४ 


४८,७२४ 


२६ 


dara मायक्रो 


ae) 


४८,७२४ 


४८,७२४ 


४८,७२४ 


पृष्ठ १४ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१९/प्रशा-१ 


2 प्रत्येकी | एकूण किंमत | प्रश्ञासकीय 
ns यंत्राचे नांव नग | किंमत (रुपये) मान्यतेची 
न (रुपये) रक्‍कम 

२७ | स्पेक्ट्रोफोटोमीटर 9} ६,४३,१०० ६,४३,१०० ६,४३,१०० 

२८ | एलिसा (डेमोस्ट्रेशान) | १| ३,९९,५७८ ३,९९,५७८ ३,९९,५७८ 

२९ | लॅपटॉप १ ४१,६१५ ४१,६१५ ४१,६१५ 

३० | डेक्सटॉप कम्पूटर विथ प्रिंटर 2 ६९,८६४ १,३९,७२९ १,३९,७२९ 

३१ | फोटोकॉपीअर अँण्ड स्कॅनर २ 23,320 ४६,६५५ ४६,६५५ 

३२ | मल्टिमिडीया प्रोजेक्टर विथ स्क्रीन २। १,०४,४२३० २,०८,८६० २,०८,८६० 
एकूण ८१,०१,१८५। ८१,०१,१८५ 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


